तात्काळ 


प्रति, 


महाराष्ट्र शासन 


सह/उप सचिव (आस्थापना), 


सर्व मंत्रालयीन विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


विषय:- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे 


क्र. प्रतिनि २५१८/प्र.क्र.१८५/१४-अ, 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्र. २२७९४१७२/२२७९३३४४ 
दिनांक : १२ डिसेंबर, २०१८ 


या कार्यालयातील "उच्चश्रेणी लघुळेखाचे" १ रिक्‍त पदे प्रतिनियुक्ती 
भरण्याबाबत. 


संदर्भ- १) सा.प्र.वि. शा.नि. क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/का. १२, 


दिनांक १७-१२-२०१६ 


२) सा.प्र.वि., शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.१२०/१४, 
दिनांक ३१.८.२०१७ 
३) नगर विकास विभाग नस्ती क्र.पीआरडी ३३१८/प्र.क्र.१२७/नवि-७ 


महोदय/महोदया, 


सा.प्र.वि. शा.नि. क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/का.१२, दिनांक १७-१२-२०१६ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रतिनियुक्‍तीचे धोरण निश्चित करण्यात आले असून, संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक ३१-८-२०१७ च्या 
शासन निर्णयान्वये मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबत कार्यपध्दती विहित 
करण्यात आली आहे. सदरहू कार्यपध्दतीस अनुसरुन पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे या 
कार्यालयातील उच्चश्रेणी लघुलेखकाचे १ रिक्‍त पद मंत्रालयीन विभागातील उच्चश्रेणी लघुलेखक संवर्गातील 
कर्मचाऱ्यांकडून भरण्याबाबत संदर्भाधिन क्र.३ येथील प्रस्तावान्वये नगर विकास विभागाने विनंती केली आहे. 
त्यास अनुसरुन खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र.५ येथील कार्यालयातील रिक्‍त पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याकरीता 
इच्छुकता मागविण्यात येत आहे :- 


a. | प्रतिनियुक्तीने | मंत्रालयीन संवर्ग । प्रतिनियुक्ती | प्रतिनियुक्‍तीचे ठिकाण 
क्र. | भरावयाचे ने भरावयाचे 
पदाचे नांव पदांची 
संख्या 
व्यि २ ३ 1. ४ | 4 
| स्वीय सहायक | उच्चश्रेणी १ पद पुणे महानगर प्रदेश विकास 
समकक्ष । लघुलेखक प्राधिकरण, पुणे 
लघुलेखक 


शासन पत्र क्रमांकः प्रतिनि २५१८/प्र.क्र.१८५/१४-अ 


२. उपरोक्त पदावर प्रतिनियुक्तीने जाण्याकरिता इच्छुक मंत्रालयीन विभागातील उच्चश्रेणी लघुलेखक 
यांनी सा.प्र.वि/कार्यासन १४-अ कडे परस्पर अर्ज सादर करावा व त्या अर्जाची प्रत संबंधित विभागास दिनांक २१- 
१२-२०१८ पर्यंत सादर करावी. 


१) | कर्मचाऱ्याचे संपूर्ण नांव व पदनाम 

२) | जन्मदिनांक 

३) । सेवानिवृत्तीचा दिनांक (पहा शा.नि.दिनांक १७-१२- 
२०१६ मधील तरतुद ५ (ब) (६) 

x) | शौक्षणिक अहंता 

4) भ्रमणध्वनी क्रमांक 

६) । मागील ५वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या छायाप्रती (मूळ 


गोपनीय अहवाल पाठवू नयेत) 

७ ।मत्ता व दायित्व सादर केळी आहेत का? 
(दि.३१.३.२०१८ रोजीचे) 

८) | ५०/५५ व्या वर्षी पुनर्विलोकन केले आहे का? (लागू 
असल्यास) 


९) । संबंधित कर्मचाऱयाला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती दिली 
असल्यास त्याबाबतचा तपशील (पद, ठिकाण व 
कालावधी) 

qo) | संबंधित कर्मचाऱ्याविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु अथवा 
प्रस्तावित आहे काय? 


8, एकदा निवड झालेल्या कर्मचार्‍याला त्याचे नाव मागे घेता येणार नाही. 


५. सद्य:स्थितीतशासनाने सरळसेवा भरतीवर निर्बंध घातले असल्याने, प्रतिनियुक्तीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर 
तत्काळ कर्मचारी उपलब्ध करुन देणे शक्‍य होणार नाही. तथापि, सरळसेवा व पदोन्नतीमधून ज्या प्रमाणात 
उमेदवार उपलब्ध होतील त्या प्रमाणात विभागातील रिक्‍त पदांच्या टक्केवारीनुसार विभागास उच्चश्रेणी 
लघुलेखक संवर्गातील कर्मचारी उपलब्ध करुन देण्यात येतील याची विभागांनी नोंद घ्यावी. 


६. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवरील संदेशफळलक या टॅंबखाली प्रसिध्द करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पत्र क्रमांकः प्रतिनि २५१८/प्र.क्र.१८५/१४-अ 


७. सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेताक २०१८१२१२१२१४०९४७०७ असा आहे. हे पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


Gajanan 
Bhimrao Gurav “*" 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


॥5401101090257707160९393133र्श 
60730682060610008बर्श्त, cn=Gajanan 


प्रत:- 
१) उप सचिव (कार्यासन -नवि-२७), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 


2) सा.प्र.वि./१४-अ (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


